महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.२४/१३-स 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर,२०२१ 


वाचा:- १. या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीचे पत्र. 
२. या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ८ मार्च, २०२१ रोजीचे आदेश. 
३. या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २३ मार्च, २०२१ रोजीचे शुध्दीपत्रक. 
४. या विभागाचे समक्रमांक दि. ३० जुले, २०२१ रोजीचे आदेश. 


शुध्दीपत्रक- 


उपरोक्त वाचा क्र.३ येथील शुध्दीपत्रक या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त वाचा क्रमांक १ येथील पत्र तसेच, क्रमांक २ व ४ येथील आदेशाच्या 


अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


31) वाचा क्रमांक १ येथील मुद्दा क्रमांक २(ई) नंतर मुद्दा क्रमांक ३. “ महाराष्ट्र 


सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७६ अन्वये मुद्दा क्रमांक १ व २ मध्ये नमूद 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सहकारी संस्था अधिमंडळाची विशेष बैठक घेऊ 


]शकतील” असे वाचावे. 


ब) वाचा क्रमांक २ येथील आदेशामधीळ तिस-या परिच्छेदातील आठव्या ओळीत, 


“२५० पेक्षा कमी ” याऐवजी “५० पेक्षा जास्त” असे वाचावे. तसेच परिच्छेद क्र. ४ मधील 


मुद्दा क्रमांक २(ऊ) नंतर मुद्दा क्रमांक ३. “ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 


HSA ७६ अन्वये मुद्दा क्रमांक १ व २ मध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 


सहकारी संस्था अधिमंडळाची विशेष बैठक घेऊ शकतील” असे वाचावे. 


क) वाचा क्रमांक ४ येथील मुद्दा क्रमांक २ (जे) नंतर मुद्दा क्रमांक ३. “ महाराष्ट्र 


सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७६ अन्वये मुद्दा क्रमांक १ व २ मध्ये नमूद 


केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सहकारी संस्था अधिमंडळाची विशेष बैठक घेऊ 


शकतील” असे वाचावे. तसेच, त्यानंतर मुद्दा क्रमांक ४ “महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० चे कलम ७५ च्या तरतूदीनुसार नमूद केलेल्या कालावधीत सर्व 
सहकारी संस्थांनी VC/OAVM द्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यात याव्यात. ” असे 


वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.२४/१३-स 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥१॥१9/959॥॥॥9.90०५0.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०३११५५१७९७०२ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Shinde Rahul 


Chandrashekhar पयाय 
(राहुल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

२.आयुक्‍त, साखर, साखर संकुल, पुणे 

३.आयुक्त दुग्ध, पुणे 

४.संचाळक, वस्त्रोद्योग, नागपुर 

५.विभागीय सहनिबंधक/जिल्हा उपनिबंधक/उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 
६. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


